शासकीय जाहिरात वितरण कार्यपध्दतीमधून 
राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांच्या 
कार्यालयास वगळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- मावज-२०१८/प्र.क्र.३२२/३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- ०४ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :-मावज-२०१६/प्र.क्र.३९७/३४, दि.०५.०१.२०१७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :-मावज-२०१८/प्र.क्र.३२२/३४, दि.१७.०९.२०१८ 
३) राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमांक : रानिआ/मावज-२०२१/प्र.क्र.२/का-१०, दि.१५.१२.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र ही शासनापेक्षा स्वतंत्र संविधानिक संस्था असल्यामुळे माध्यम 
आराखड्यांची/प्रसिध्दी मोहिमेची आखणी करणे, जाहिराती तयार करणे व त्यांचे वितरण करणे इत्यादी बाबी 
आयोगाच्या स्तरावर होणे गरजेचे आहे. त्याकरिता शासकीय जाहिरात वितरण कार्यपध्दतीतून राज्य 
निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांना वगळणे गरजेचे आहे. 

वाचा येथील क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये शासकीय जाहिरात वितरण कार्यपध्दीतून मुख्य 
निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या कार्यालयास वगळण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर राज्य 
निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांना देखील वगळण्यात यावे, असा निर्णय मा.राज्य निवडणूक आयुक्‍त, 
महाराष्ट्र यांच्या अध्यक्षतेखाली व मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या उपस्थितीत दि. २९ ऑक्टोबर, 
२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार शासकीय जाहिरात वितरण कार्यपध्दतीतून 
राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांना वगळण्याची बाब शासनाची विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र ही स्वतंत्र संविधानिक संस्था असल्यामुळे माध्यम आराखडा/ 
प्रसिध्दी मोहिमेची आखणी करणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे, तसेच सर्व प्रकारच्या जाहिरातींचे वितरण 
करणे इत्यादी बाबी राज्य शासनाच्या जाहिरात वितरण कार्यपध्दतीतून वगळण्यात येत आहे. या सर्व बाबींची 
पूर्तता राज्य निवडणूक आयोग,महाराष्ट्र यांच्या स्तरावर करता येईल, परंतू राज्य निवडणूक आयोग, 
महाराष्ट्र यांनी कळविल्यास प्रसार व प्रसिध्दीविषयक सर्व कामे (जाहिरात संस्थांची नियुक्‍ती, प्रसिध्दी साहित्य 
तयार करणे इत्यादीसह) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळयाने करावीत. 

राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांच्या स्तरावरुन वितरित करण्यात येणाऱ्या जाहिरातींना राज्य 
शासनाचे दर लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांक मावज-२०१8/प्र.क्र.322/२४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०२०४१४४१५५४२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
AVINDRA BHIKAS I scission 


2.5.4.20=01344b08f37ac02e8488c6 1 c468208e8d69a8439 1 7e75fef2893df7 1 


ccabOfaf, pseudonym=32A2EAES 1443 1321A37494EC2A2ADF914E132F7C, 
serialNumber=66EC84B6738FF47B21428AD5C3E86ED22C64FDE22957E48F 
885E1AB329C2660E, cn=AVINDRA BHIKAJ] MORYE 


Date: 2022.02.04 14:42:45 +05'30' 


(अ.भि.मोरये) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री/ यांचे खाजगी सचिव, 

५. सचिव राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य. 

६. प्रधान सचिव, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

९. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१०. सर्व जिल्हाधिकारी 

११. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई 

१२. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 

१४. सर्व संचालक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
१५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८. सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी 

१९. सर्व उपमाहिती कार्यालये 

२०. निवड नस्ती/कार्या-३४. 


ae 


पृष्ठ २ पैकी 2 


